RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ४ , अंक ३१ ] 


शनिवार , मे ५ , २०१८ / वैशाख १५ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ६१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 


शुद्धिपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार , दिनांक १२ एप्रिल २०१८ , असाधारण क्रमांक ४५, पृष्ठ क्रमांक १ ते २४ वर प्रसिद्ध 
करण्यात आलेल्या, श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी ( अंबाबाई ) मंदिर ( कोल्हापूर ) अधिनियम, २०१८ ( सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३५ ) यामध्ये, 


- 


(१ ) पृष्ठ क्रमांक ४ वर, ओळ क्रमांक २६ मध्ये , “ त्यांनतर " या ऐवजी, “ त्यानंतर " असे वाचावे 


.. 


- 


( २ ) पृष्ठ क्रमांक ६ वर , 

( क ) ओळ क्र . ५ मध्ये , “ निधारित ” या ऐवजी, “निर्धारित " असे वाचावे 

( ख ) ओळ क्र . १० मध्ये, “ नियम ” या ऐवजी, “ नियत ” असे वाचावे ; 
( ३ ) पृष्ठ क्रमांक ९ वर , ओळ क्रमांक १० मध्ये, “ सभापती , उप सभापती ” या ऐवजी, “ अध्यक्ष , उपाध्यक्ष ” असे वाचावे ; 


“ 


अध्यक्ष व त्याच्या अनुपस्थितीत , 


( ४ ) पृष्ठ क्रमांक १० वर , 

( क ) ओळ क्र . १ मध्ये, “ सभापती व त्याच्या अनुपस्थितीत, उप सभापती ” या ऐवजी, 
उपाध्यक्ष ” असे वाचावे ; 

( ख ) ओळ क्र . ६ मध्ये, “ सभापतीस ” या ऐवजी, “ अध्यक्षास ” असे वाचावे 
( ग ) ओळ क्र . २१ मध्ये, “ सभापती " या ऐवजी, “ अध्यक्ष ” असे वाचावे ; 
( घ ) ओळ क्र . २३ मध्ये , “ सभापतीस ” या ऐवजी, “ अध्यक्षास ” असे वाचावे ; 
( ङ ) ओळ क्र . २४ मध्ये, “ सभापती ” या ऐवजी, “ अध्यक्ष ” असे वाचावे ; 


.. 


( १ ) 


भाग चार - ६१–१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


